महाराष्ट्र राज्याचे सर्वसमावेशक ज्येष्ठ नागरिक 
धोरण-२०१३ मधील तरतुदीनुसार मुख्य सचिव 
यांच्या अध्यक्षतेखाली ज्येष्ठ नागरिक कार्यकारी 
समिती (स्टेट एक्झीक्युटीव्ह कौन्सील) मधील 
अशासकीय सदस्यांची aad रद्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ज्येष्ठना-२०१९/प्र.क्र.२१५ /सामासू 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ जुले, २०२४ 


वाचा :- (१) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,शासन निर्णय क्रमांक ज्येष्ठना-२०१४/ 
प्र.क्र.२७५/ सामासू, दि.२६ मे,२०१६. 
२) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, कार्यासन (समन्वय) पत्र क्र.संकिर्णर०२२/ 
प्र.क्र.८२/ समन्वय,दि.२२ नोव्हेंबर,२०२२. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्याचे सर्वसमावेशक ज्येष्ठ नागरिक धोरण-२०१३ ची परिणामकारक व योग्य 
अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्याच्या सर्वसमावेशक ज्येष्ठ नागरिक धोरण,२०१३ च्या तरतुदीनुसार राज्याचे 
मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली संदर्भ क्र.१ येथील दि.२६ मे,२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात 
आली आहे. तथापि,संदर्भ क्र. २ येथील पत्रास अनुसरुन सदर समितीमधील श्री. प्रकाश बोरगांवकर,हेल्पेज 
इंडिया तसेच श्रीमती सोनाली सिन्हा,मुख्य कार्यकारी अधिकारी,डिग्नीटी फाऊंडेशन,या अशासकीय 
सदस्यांची नियुक्‍ती याव्दारे रद्द करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संगणक स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०७३११५०५०३४७२२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by RAJESH SADASHIV MANJREKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘SOCIAL JUSTICE 
AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 

4.20=165bc3b66844eff888fd282269f891 3cd36baadbc01 bcf006e0 
56fb7f6a93c4d, postalCode=400032, st=Mahi 


MANJREKAR ee ती 
(राजेश मांजरेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे स्वीय सहाय्यक 
मा.मंत्री (सामाजिक न्याय) यांचे स्वीय सहाय्यक 
मा.राज्यमंत्री (सामाजिक न्याय) यांचे स्वीय सहाय्यक 
मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.अप्पर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक 
मा.प्रधान सचिव /सचिव (सर्व मंत्रालयीन विभाग), मुंबई. 
सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे. 
सर्व विभागीय आयुक्त, मुंबई. 


-» CC WwW A) -O 


eon SG OM 


शासन निर्णय क्रमांकः ज्येष्ठना-२०१९/प्र.क्र.२१५ /सामासू 


१०. मा.पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

११. सर्व पोलीस आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१२. सर्व जिल्हाधिकारी, 

१३. सर्व पोळीस अधिक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१४. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण विभाग, 

१५. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१६. सर्व जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, 

१७. श्री. प्रकाश बोरगांवकर,हेल्पेज इंडिया 

१८.श्रीमती सोनाली सिन्हा,मुख्य कार्यकारी अधिकारी,डिग्नीटी फाऊंडेशन, 
१९. निवड नस्ती, कार्यासन सामासू 


पृष्ठ २ पैकी २ 


